महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस शिपाई ते पोलीस 
निरीक्षक या पदांकरिता १५ दिवसांच्या 
अतिरिक्त अर्जित रजा रोखीकरणाची सवलत 
रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-०९१९/३०९९/प्र.क्र.६६६/पोल- ५ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ फेब्रुवारी, २०२४ . 


वाचा :- 9. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक एलव्हीई-०१७९/१३५४८-/५-००-५ 

दिनांक ०४/०९/१९७९. 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक अरजा-२४०१/७/सेवा-९, 
दिनांक १५/०१/२००१ 

३. शासन निर्णय,गृह विभाग क्रमांक एलव्हीई-२००२/प्र.क्र.५६४/पोल-५ब, 
दिनांक २७/०२/२००४. 

४. शासन निर्णय,गृह विभाग क्रमांक एलव्हीई-०५१०/२४२२/प्र.क्र.६५८/पोल-५ब, 
दिनांक ०४/०३/२०११. 

५. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक एलव्हीई-०९२१/२२८३/प्र.क्र.७५२/पोल-५ब, 
दिनांक ०३/१०/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील पोलीस दलांतर्गत असलेला कामाचा व्याप, जबाबदारी इत्यादी बाबी विचारात घेऊन 
संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णय दिनांक ४/९/१९७९ अन्वये, पोलीस शिपाई ते पोलिस निरीक्षक या 
पदांकरिता प्रतिवर्षी १५ दिवस अतिरिक्‍त अजित रजा आणि सदर रजा समर्पित करुन रोखीकरणाची सवलत 
अनुज्ञेय करण्यात आली. तद्नंतर वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. १५/०१/२००१ अन्वये अजित रजा प्रत्यार्पित 
करण्याची सवलत सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरिता बंद करण्यात आली. तथापि वित्त विभागाच्या 
दिनांक १५/०१/२००१ च्या शासन निर्णयास अपवाद करुन झासन निर्णय दिनांक २७/०२/२००४ अन्वये, सदरहू 
सवलत पुर्नस्थापित करण्यात आली. तसेच संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील दिनांक ०४/०३/२०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये सदरहू सवलत ६ व्या वेतनआयोगानुसार मंजूर करण्यात आली. शासन निर्णय दिनांक ०३/१०२०२२ 
अन्वये पोलीस दलातील पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांच्याकरिता २० दिवस नैमित्तिक रजा अनुज्ञेय 
करण्यात आलेल्या आहेत. (इतर शासकीय कर्मचा-यांना ८ दिवस नैमित्तिक रजा अनुज्ञेय आहेत.) 


शासन निर्णय :- 

सातव्या वेतन आयोगानुसार पोलीस कर्मचारी तसेच इतरही शासकीय कर्मचारी यांच्या वेतनात भरीव 
वाढ झालेली आहे. पोळीस दलातील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या कामाचे स्वरुप व महत्त्व विचारात घेऊन, त्यांना 
२० दिवसांच्या नैमित्तिक रजा आणि १५ दिवसांच्या अतिरिक्‍त अजित रजा, रोखीकरणाच्या सवलतीसह मंजूर 
करण्यात आल्या होत्या. वरील सर्व बाबी विचारात घेता, पोळीस दलातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना अपवाद 
म्हणून मंजूर करण्यात आलेल्या सवलतीत अंशत: बदल करण्यात येत आहे. पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक 
यांना प्रत्येक वर्षी १५ दिवसांची अतिरिक्‍त अजित रजा अनुज्ञेय असेल, परंतु सदर रजेचे रोखीकरण करण्याची 
सवलत रद्द करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९१९/३०९९/प्र.क्र.६६६/पोल- ५ब 


सदर आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२६२००६/व्यय-७, दिनांक २८/७/२०२३ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२२१६०८२५६५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by YOGITA SHRIDHAR MALAP 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7742e8c5c015004bf8a1 1 faf904d3994f1 e6c348083fb8212c 
050bb37fc1382, postalCcode=400032, st=Maharashtra, 

S H R | D H A R M A LA p serialNumber=C574CC6DF7C7AE23D7188E1018C0E41F16D862FFE8 
E2E4B4A4B08923E9BDF7A7, cn=YOGITA SHRIDHAR MALAP 
Date: 2024.02.22 16:18:04 +05'30' 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१ मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

४. सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक 

५. सर्व पोलीस अधिक्षक. 

६. महालेखापाल महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई/नागपूर 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

८. निवडनस्ती कार्यासन पोल-५ ब 


पृष्ठ २ पैकी २ 


